महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.२१/प्र.क्र.९६/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - vidya.deshpande@nic.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२७९३४४७ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 24.02.2022 
शुध्दिपत्रक :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १.शासन ज्ञापन समक्रमांक, दि. २७ जानेवारी २०२२. 
२. अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिक यांचे पत्र क्र. 
मअसंसं/आ-६/२२९/२०२२ दिनांक ३.२.२०२२ 


संदर्भाधिन ज्ञापना सोबतच्या विवरणपत्रातील मयत कर्मचारी कै. ज्ञानेश्वर तुकाराम तांदळे 
यांचे वारसदार पत्नी श्रीमती मंजूळा ज्ञानेश्वर तांदळे यांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत लाभ मंजूर 
करण्यात आले होते तथापि sear निर्गमित झाल्यानंतर श्रीमती तांदळे या देखील मयत झाल्याचे 
संदर्भाधिन क्र. २ येथील पत्राने कळविले असल्याने संदर्भाधिन क्र.१ येथील आदेशात खालीलप्रमाणे 
दुरुस्ती करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र.२० (२) रकाना क्र. ७ येथील श्रीमती मंजुळा ज्ञानेश्वर तांदळे,पत्नी हे नाव वगळण्यात येत 
असून त्याऐवजी श्री.सन्नी ज्ञानेश्वर तांदळे,मुलगा या नावाचा समावेश करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०२२५१५०७०१५६२७ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.02.25 15:10:28 +05'30' 


(सतिश जोंधळे ) 
आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- १ 
२ 


3 
8 


महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


Se LTE DS आल 


